Reg. No. NP CITY/ 236 / 2015-17 


AHA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २३ ] शुक्रवार , जुलै १७, २०१५/ आषाढ २६ , शके १९३७ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पारषदा 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . १०७ . 

आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक साप्रवि -४४६- एम .- २०१५. 

राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समायोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात 
घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ , दिनांक २८ एप्रिल , २०१५ रोजी लागू करण्यात 
आला आहे . सदर्ह अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्या पुरवित असलेल्या सेवा अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित करून त्याप्रमाणे 
संबंधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे . यामध्ये महानगरपालिका या नागरी स्थानिक संस्थांचा समावेश आहे . नागरी संस्थामार्फत देण्यात येणा - या विविध 
सेवा- सुविधांपैकी नागरिक केंद्रबिंदू मानून , नागरिकांना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणा- या व ज्या लोकसेवांचा जास्तीतजास्त फायदा घेतलेला 
आहे व ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत , अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३ अनुसार अधिसूचित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , शासन 
निर्णय क्रमांक एमसीओ- २०१५-प्र . क्र . १८९- नवि- १४, मंत्रालय , मुंबई- ३२, दिनांक २३ जून , २०१५ चे शासन निर्णयात घेतलेला आहे . 

मा . शासन निर्णयाच्या सहपत्र " अ " मध्ये नमूद केलेल्या एकूण १५ सेवा महानगरपालिकेने अध्यादेशाच्या कलम ३ अनुसार अधिसुचित करावयाचे 
आहेत . त्यानुसार नागपूर महानगरपालिका, सहपत्र “ अ ” महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ , कलम ३ अन्वये लोकसेवेची सूची , आवश्यक 
कागदपत्रे , फी , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे . 

नागपूर महानगरपालिका , नागपूर 
शासन निर्णय क्र . नगर विकास विभाग क्रमांक : एमसीओ - २०१५- प्र.क्र . १८९ -नवि-१४, दिनांक २३ जून , २०१५ चे 

सहपत्र - “ अ ” 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ 

( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकेनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशिल ) 
अ . क्र . लोक सेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र फी 

नियत पदनिर्देशित प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 
कालमर्यादा अधिकारी प्राधिकारी प्राधिकारी 

(८ ) 
१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहीत नमुन्यातील तात्काळ रु . ५० ०१ दिवस संबंधित झोनचे सांख्यिकी आरोग्य अधिकारी 
अर्ज ( आवश्यक 

झोनल अधिकारी अधिकारी ( एम ) तथा निबंधक 
असल्यास संबंधित साधारण रु . २० ०३ दिवस तथा उपनिबंधक ( जन्म - मृत्यू ) ( जन्म - मृत्यू ) 
दस्तावेज ) 

( जन्म- मृत्यू ) 
ना - एक - अ - १ (१५८८ ). 

( १) 


। पाशत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १७, २०१५/ आषाढ २६ , शके १९३७ 


सहपत्र - " अ " - चालू 


( ७) 


( ८ ) 


तात्काळ रु . ५० 


( ३) 
२ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे विहीत नमुन्यातील 

अर्ज ( आवश्यक 
असल्यास संबंधित 
दस्तावेज ) 


०१ दिवस संबंधित झोनचे सांख्यिकी 

झोनल अधिकारी अधिकारी 
०३ दिवस तथा उपनिबंधक ( जन्म - मृत्यू ) 

( जन्म - मृत्यू ) 


आरोग्य अधिकारी 
( एम ) तथा निबंधक 
( जन्म - मृत्यू) 


साधारण रु . २० 


३ विवाह नोंदणी 

प्रमाणपत्र देणे 


सांख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म- मृत्यू ) 


उपायुक्त 
( आरोग्य ) 


१. विहीत नमुन्यातील ९० दिवसांच्या आत ०३ दिवस विवाह नोंदणी 
अर्ज आत रु . ५० 

अधिनियम , १९९८ 
२. वास्तव्याचा पुरावा ९० दिवसांच्या वर 

अन्वये प्राधिकृत 
३ . वयाचा पुरावा व ३६५ दिवसांचे 

अधिकारी संबंधित 
४ . विवाहासाठी आत रु . १५० 

झोनचे सहा . 
उपस्थित ३६५ दिवसांचे वर 

आयुक्त 
साक्षीदारांचे 

रु . २५० 
स्वयंघोषणापत्र कोर्ट फी रु . १०० 
५ . ९० दिवसांनंतर 
नोंदणी असल्यास 
स्वयंघोषणापत्र 


विहित नमुन्यातील 


४ मालमत्ता कर 

उतारा देणे 


प्रत्येक १०० 
नोंदीकरीता 
रु . २० 


अर्ज 


०३ दिवस संबंधित कर 

निरीक्षक / स्था . 
अभि . सहा . 


संबंधित झोनचे संबंधित झोनचे 
सहा. कर निर्धारक सहाय्यक आयुक्त 


निरंक 


५ थकबाकी 

नसल्याचा 
दाखला देणे 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज 


०३ दिवस संबंधित कर 

निरीक्षक / स्था . 
अभि . सहा . 


संबंधित झोनचे संबंधित झोनचे 
सहा. करनिर्धारक सहाय्यक आयुक्त 


१५ दिवस संबंधित कर 

निरीक्षक / स्था . 
अभि . सहा. 


संबंधित झोनचे संबंधित झोनचे 
सहा . कर निर्धारक सहाय्यक आयुक्त 


६ ( अ ) दस्तऐवजाच्या १. विहित नमुन्यातील रु . १,००० 
आधारे मालमत्ता अर्ज 

विलंब शुल्क 
हस्तांतरण नोंद २ . थकबाकी 

रु . ५० 
प्रमाणपत्र देणे नसल्याचा दाखला 

३ . दस्ताऐवजाची प्रत 
( खरेदी खत / बक्षीस 
पत्र/ वाटणीपत्र ) 


सहाय्यक आयुक्त 


१५ दिवस संबंधित कर 

निरीक्षक / स्था . 
अभि . सहा . 


संबंधित झोनचे 
सहा. कर निर्धारक 


( ब ) वारसा हक्काने १ . विहित नमुन्यातील रु . ५०० 
मालमत्ता हस्तांतरण अर्ज 

विलंब शुल्क 
नोंद प्रमाणपत्र देणे २ . थकबाकी रु . ५० 

नसल्याचा दाखला 
३. वारस हक्क 
प्रमाणपत्र 


७ दिवस 


संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता 


सहाय्यक संचालक 
नगररचना 


७ झोन दाखला देणे १ . विहित नमुन्यातील रु . ३०० 

( भाग नकाशाची अर्ज । 
प्रत देण्यात येते ) २ . ७/ १२ उतारा / 

सिटी सर्व्हे उतारा / 
३. मोजणी नकाशा/ 
सिटी सर्व्हे नकाशा 


नगर रचनाकार / 
उप अभियंता/ 
उपविभागीय 
अभियंता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १७ , २०१५/ आषाढ २६ , शके १९३७ 


सहपत्र - " अ " - चालू 


( ८ ) 


८ भाग नकाशा देणे 


१. विहित नमुन्यातील रु . ३०० 


३ दिवस 


सहाय्यक संचालक 


संबंधित कनिष्ठ 
अभियंता 


अर्ज 


नगररचना 


नगर रचनाकार / 
उप अभियंता/ 
उपविभागीय 
अभियंता 


२ . ७/ १२ उतारा/ 
सिटी सर्व्हे उतारा 
३ . मोजणी नकाशा/ 
सिटी सर्व्हे नकाशा 


अपर आयुक्त/ 
आयुक्त 


९ बांधकाम परवाना १. विहित नमुन्यातील परिपत्रकानुसार 
देणे (निर्णय घेणे) अर्ज 

२ . वास्तुविशारदाचा 
दाखला 
३. मालकी हक्काची 
कागदपत्रे 
४ . बांधकाम आराखडा 
५ . मोजणी नकाशा 
६ . मंजूर रेखांकनाची 


अतिरिक्त 
उपायुक्त / 
उपायुक्त 
( नगररचना ) 
सहाय्यक 
संचालक 
नगर रचना 


अतिरिक्त उपायुक्त / 
उपायुक्त 
( नगर रचना ) 


६० दिवस संबंधित सहाय्यक 

आयुक्त झोनल 
कार्यालय 
500M2 पर्यंत 
संबंधित 
नगर रचनाकार/ 
उप अभियंता 
(500M2 to 
1000MP ) 
सहाय्यक 
संचालक 
नगर रचना 
( 1000M2 & 
Above) 


प्रता 


अपर आयुक्त/ 
आयुक्त 


अतिरिक्त 
उपायुक्त / 
उपायुक्त 
( नगररचना ) 


१० 


जोते प्रमाणपत्र 


अप्पर आयुक्त / 
आयुक्त 


१ . विहित नमुन्यातील रु . २ प्रती चौ . मी . १५ दिवस संबंधित झोनचे उपायुक्त / 
अर्ज ( कमीत कमी 

सहाय्यक आयुक्त अतिरिक्त 
२ . बांधकाम प्रारंभ रु . १००० ) 

उपायुक्त 
प्रमाणपत्र 

( नगररचना) 


११ भोगवटा प्रमाणपत्र 


देणे 


अप्पर आयुक्त / 
आयुक्त 


१ . विहित नमुन्यातील रु . २ प्रती चौ . मी . ३० दिवस संबंधित झोनचे । अतिरिक्त 
अर्ज (कमीत कमी 

सहाय्यक आयुक्त उपायुक्त/ 
२ . बांधकाम प्रारंभ रु . १००० ) 

उपायुक्त 
प्रमाणपत्र 

( नगररचना ) 
३ . जात प्रमाणपत्र 
४ . घर मालक / 
वास्तुविशारद यांचे 
पूर्णत्वाचे 
स्वयंघोषणापत्र 


कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 


१२ नळजोडणी देणे 

( अ) २५ मि . मि . 
व्यासापर्यंत सर्व 
प्रकारच्या 
घरगुती 
( ब ) २५ मि .मि . 
व्यासापेक्षा जास्त 
सर्व प्रकारच्या 
घरगुती व सर्व 
व्यवसायीक 


१. विहित नमुन्यातील नळाचा आकार व १५ दिवस डेलिगेट ( झोन ) 
अर्ज 

वापरानुसार 
२ . जागा मालकी उपनिधीत 
कागदपत्रे 

ठरविलेले दरानुसार 
३ . थकबाकी ( सदर भागात 
नसल्याचा दाखला जलवाहिणी उपलब्ध 

डेलिगेट 
असल्यास ) 

( मुख्यालय ) 


अधीक्षक 
अभियंता 


उपायुक्त/ अतिरिक्त 
उपायुक्त 
( जलप्रदाय ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १७, २०१५/ आषाढ २६, शके १९३७ 


सहपत्र - “ अ ” – चालू 


( ७) 


( ८ ) 


१५ दिवस उपअभियंता 


१३ जलनिःसारण 

जोडणी देणे 


संबंधित झोनचे 
सहा . आयुक्त 


अतिरिक्त उपायुक्त / 
उपायुक्त 


अर्ज 


१ . विहित नमुन्यातील रु . १००० प्रती 

जोडणी ( रोड 
२. जागा मालकी कटींग चार्जेस 
कागदपत्रे 

वगळून ) ( सदर 
३. थकबाकी भागात वाहिणी 
नसल्याचा दाखला उपलब्ध असल्यास ) 


७ दिवस 


१४ अग्निशमन 

ना - हरकत 
दाखला देणे 


सहाय्यक 
स्थानाधिकारी / 
स्थानाधिकारी 


प्रमुख अग्निशमन 
अधिकारी 


स्थानाधिकारी/ 
विभागीय 
अग्निशमन 
अधिकारी 


१ . विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावर 
अर्ज 

निश्चित केलेले दर 
२ . थकबाकी 
नसल्याचा दाखला 
३ . वास्तुशिल्पकार 
यांचा अर्ज 
४. आग प्रतिबंधक 
उपाय योजनांबाबतची 
रुपरेषा 
५ . अग्निशमन सेवा 
शुल्क व उंच इमारत 
निधी भरल्याची पावती 


१५ 


अग्निशमन 
अंतिम 
ना - हरकत 
दाखला देणे 


१५ दिवस सहाय्यक 

स्थानाधिकारी / 
स्थानाधिकारी 


प्रमुख अग्निशमन 
अधिकारी 


स्थानाधिकारी / 
विभागीय 
अग्निशमन 
अधिकारी 


१ . विहित नमुन्यातील मनपा स्तरावर 
अर्ज 

निश्चित केलेले दर 
२ . थकबाकी 
नसल्याचा दाखला 
३ . वास्तुशिल्पकार 
यांचा अर्ज 
४ . अग्निशमन यंत्रणा 
उभारणी केल्याचे 
प्रमाणपत्र 
५ . लायसन्स एजन्सी 
यांचे नमुना- अ 
प्रमाणपत्र 
६ . विकासक / 
सोसायटी यांचे 
अग्निशमन यंत्रणा 
सुस्थितीत ठेवण्याचे 
हमीपत्र 


नागपूर : 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 


श्याम वर्धने , 

आयुक्त , 
महानगरपालिका , 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


